RNI No . MAHBIL / 2009/ 29236 
Reg . No. MCS/ 167/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ३, अंक ४०] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ५ -११, २०१७ / आश्विन १३ -१९, शके १९३९ 


[ पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ ऑगस्ट २०१७. 

अधिसूचना 
क्रमांक जीपीए-४४१५ / प्र. क्र . ५९ / का .१४. - दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७,फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम 
२४( १) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम १९८४ च्या नियम १३ च्या तरतुदीस अनुसरून उच्च न्यायालय, 
अपील शाखा ( रिट सेल), मुंबई येथे खालील अधिवक्त्यांची सहायक सरकारी वकील या पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील दोन वर्षांचा 
कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी 
नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


अ . क्र . 

अधिवक्त्याचे नाव 
अॅड. संजय रायरीकर 

अॅड . मोलिना प्रितम ठाकूर 
२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन ) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशतींच्या अधीन राहतील . 
३ . वरील आदेश मागे घेण्याचा / त्यात दुरुस्ती करण्याचा / ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

४ . सदर नियुक्त्या या बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुद्ध केलेल्या रिट याचिका क्र . ५७३१ / २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या 
अधीन राहून करण्यात येत आहेत . 

५ . सरकारी वकिलांचे कार्यालय , उच्च न्यायालय , अपील शाखा ( रिट सेल ), मुंबई यांनी उपरोक्तप्रमाणे नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या 
विधि अधिकाऱ्यांचा रूजू अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव केळुसकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


( १ ) 


भाग एक ( म . उ.वि . )- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ५ -११, २०१७/ आश्विन १३ - १९, शके १९३९ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५१/ २, ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत , 

महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज , मुंबई ४०० ०२१ 

दूरध्वनी क्रमांक : २२८२ १७२८ , २२८२ ११६७ । 

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३रा माळा, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 
स्वसुख निरभिलाषः 
खिद्यते लोकहेतोः 

दूरध्वनी : २२६७ ०२१० / १४८ / २४८ , २२१० २२२२, फॅक्स नं . : २२६७ ३९१५ 
ई- मेल : sec. mpsc @ maharashtra. gov.in वेबसाईट : www. mpsc. gov.in 

___ https: / / mahampsc. mahaonline. gov.in 


क्रमांक पी १ ( २)( ३९ ) / एप्रिल - २०१४ / एक . — दिनांक २० ते २२ सप्टेंबर , २०१६ या कालावधीत मुंबई येथे घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र 
विकास सेवा वर्ग १ व २ विभागीय परीक्षा ( एप्रिल - २०१४ ) या परीक्षेचा निकाल पुढीलप्रमाणे जाहीर करण्यात येत आहे. 

२ . सदर परीक्षेस सर्व विषयास बसून उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत : 


उमेदवारांची नावे 


अ . क्र . 
(१) 


बैठक क्रमांक 

(२ ) 


अ . क्र . 
(१ ) 


बैठक क्रमांक 

(२ ) 


( ३ ) 


शोर 


४३ 


१२२ 
१२६ 


orsmx5w 


उमेदवारांची नावे 

( ३ ) 
घोरपडे राघवेंद्र भिमराज 
सोनवणे समाधान घनश्याम 
सोनवणे शशिकांत भिका 
कोकाटे शरद सर्जेराव 
भस्मे प्राजक्ता 


बागल सुवर्णा दिलीप 
कोटकर संदिप रामचंद्र 
मिरगणे आनंदकुमार सौदागर 
राजपुत उदयसिंग धनसिंग 
पानझाडे सचिन केरबा 
वेणीकर श्रीकृष्ण सखाराम 


५६ 
११६ 
११७ 
११९ 


१२७ 
१३० 
१३५ 


३. मागील परीक्षेत काही विषयात मिळालेल्या सूटआधारे उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत : 


उमेदवारांची नावे 


उमेदवारांची नावे 


अ . क्र . 
(१ ) 


बैठक क्रमांक 

(२ ) 


अ. क्र . 
(१ ) 


बैठक क्रमांक 

( २ ) 


६९ 


९७ 


Iorsmxowav 


xooňa8anov 


आंदेलवाड मयुर देविदास 
आरेवार मंगेश प्रकाशराव 
बळदे श्रीकांत हणमंतराव 
फराटे आर. एम . 
घोडके रविकिरण शेषनारायण 
जाधव तुषार तुकाराम 
जोगदंड राजेश अशोकराव 
माने पी . एल . 


१०६ 
१०७ 


पाटील संताजी महादेव 
सांगळे आर. व्ही . 
वाखार्डे एस . ए . 
पाटील स्मिता महादेव 
भागवत राजनंदिनी ओमप्रकाश 
गायकवाड लता गं . 
कणसे रविंद्र सं . 


१३७ 


१३८ 


मुंबई, 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ . 


सु . सं . केसरकर , 

उप सचिव , 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 


टीप : - विभागीय परीक्षांचे निकाल घोषित झाल्यानंतर निकालाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उमेदवारांनी गुणांची पडताळणी 
करण्याकरिता विभागप्रमुखांकडे अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून प्राप्त झालेले अर्ज विभागप्रमुखांनी आयोगाकडे पाठविताना 
त्यांनी विहित मुदतीत अर्ज केला आहे व गुणांच्या पडताळणी शुल्कापोटी प्रत्येक विषयास रुपये १०० प्रमाणे कोर्ट फी स्टॅम्प लावले आहेत, 
याची विभागप्रमुखांनी प्रथम खात्री करूनच ते उमेदवारांच्या अर्जाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक आहे . 
उमेदवारांकडून विहित मुदतीत विहित शुल्कासह विभागप्रमुखांमार्फत न आलेल्या अर्जाचा आयोगाकडून विचार केला जाणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ५ - ११, २०१७/ आश्विन १३- १९ , शके १९३९ 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक ४स. आ ./ कायदा / क. १५६/ विश्वेश्वर बँक / ५१० / २०१७. - मी , डॉ . आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर 
करून उक्त कलम १५६( १ ) अन्वये, दि विश्वेश्वर सहकारी बँक लि . ( मल्टीस्टेट बँक ) पुणे या बहुराज्यीय सहकारी बँकेचा प्रस्ताव दिनांक 
१ जून २०१७ व ३ जून २०१७ अनुसार उक्त बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी, सदर बँक बहुराज्यीय 
सहकारी बँकेमध्ये रुपांतर होणेपूर्वी बँकेने वितरित केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १०७ अनुसार वसुली 
अधिकाऱ्यामार्फत अंमलबजावणी करणेसाठी , कसूरदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे 
अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत प्रदान करीत आहे : 
अ .क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ४ ) 
१ श्री . संतोष मधुकर बनकर उप व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे, मुंबई, लातूर व 

वाशिम जिल्ह्यापुरते मर्यादित . 
अटी. 

__ (१ ) वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार दि विश्वेश्वर सहकारी बँक लि . ( मल्टीस्टेट बँक ) पुणे ही बँक बहुराज्यीय सहकारी 
बँकेमध्ये रुपांतर होणे पूर्वी बँकेने सदर बँकेने प्राप्त केलेल्या अथवा रुपांतराच्या दिनांकास दाखल असलेल्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व ९१ अंतर्गत प्रकरणापुरतेच वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकारे सदर अधिकारांचा वापर करता येणार नाही. 

( २) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 
करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 


( ३ ) 


येतील . 


( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किमतीस ( अपसेट प्राईस ) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री 
कायम करणे याकामी या कार्यालयाचे परीपत्रक क्र . ना .बँका / डी - ४ / अपसेट प्राईस व विक्री कायम / २०१५ / ८७० , दिनांक १७ एप्रिल २०१५ 
अनुसार जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे यांची मान्यता घ्यावी. जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे यांनी उक्त बँकेच्या 
वाजवी किमतीस ( अपसेट प्राईस) पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
१९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार उचित कार्यवाही करावी . 

__ (५ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा या कार्यालयाचे परीपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहित केलेल्या नमुन्यात अ -३ अ - ४ 
व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, पुणे यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

( ६ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसुल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
या कार्यालयाचे परीपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहित केलेला नमुना अ -१ , अ- २ , अ- ३ , अ- ४ मध्ये ठेवण्यात यावी. 

(८ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक लि . विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 
इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

(९ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
भाग एक ( म .उ.वि .) - १अ 


म 


जपा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ५- ११, २०१७/ आश्विन १३ -१९ , शके १९३९ 
( १० ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र. क्र . २३१ / १५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांस तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि विश्वेश्वर सहकारी बँक लि ., 
( मल्टीस्टेट बँक ) पुणे ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 

___ (१३) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १४ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम या शिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १५ ) एका वसुली अधिकाऱ्याकडे १०० पेक्षा अधिक वसुली प्रकरणे सोपविण्यात येऊ नयेत . 

(१६) वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपणेपूर्वी तीन महिनेचे आत अधिकाराचे नूतनीकरण 
करणेसाठीचा प्रस्ताव, नूतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १ जुलै २०१७ रोजी माझे सहीशिक्केसह व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 


डॉ . आनंद जोगदंड, 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स . आ . ५ / का . क . १५६ / योगेश्वर पत / २०१७ / १३३२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये योगेश्वर नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , धुळे या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावांपुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसूली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता, 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ४ ) 
१ श्री . जिवन रामदास चितोडकर सहा. व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी पुणे , ठाणे , बुलढाणा 

औरंगाबाद जिल्हे . 
२ श्री . संजय सुरेश आघाव वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी जळगाव , नाशिक , धुळे 

नंदुरबार जिल्हे . 
अटी. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ५ - ११, २०१७/ आश्विन १३- १९, शके १९३९ ५ 
( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्रे १, २,३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे 
कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्रे १, २,३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिका मध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , योगेश्वर नागरी सहकारी पतपेढी 
मर्यादित, धुळे " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

(१३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

(१४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून 
शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करणे आवश्यक आहे. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची 
संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल 
सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा. 


पुणे, 
दिनांक १२ जुलै २०१७ . 


सुनिल पवार , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था (पतसंस्था) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


ur 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ५ - ११, २०१७ / आश्विन १३- १९, शके १९३९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स. आ . ५ / का . क . १५६ /विठ्ठल रखुमाई पतनापत / २०१७ / १३४६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था (पतसंस्था) , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये विठ्ठल रखुमाई अर्बन को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि . भुसावळ , जि . जळगांव या संस्थेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता , जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ४ ) 
१ कु . डिंपल शरद कांबळे 

विशेष वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी पुणे व ठाणे जिल्हा. 
२ कु . प्रिया संजय बहाटे विशेष वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी औरंगाबाद , बुलढाणा व 

सोलापूर जिल्हा . 
अटी . 
__ ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ नुसार कार्यवाही करावी तसेच कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे 
कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र .१९४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ /प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


राजपत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ५ - ११, २०१७/ आश्विन १३ -१९ , शके १९३९ ७ 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, श्री विठ्ठल रखुमाई अर्बन को - ऑप . 
क्रेडीट सोसायटी लि ., भुसावळ , जि . जळगांव " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

___ ( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १३ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधिताकडून वसूल करून 
शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी . सदरची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक मंडळाची राहील . 

( १४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून 
शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करणे आवश्यक आहे. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची 
संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल 
सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा . 


पुणे, 
दिनांक १० जुलै २०१७. 


सुनिल पवार , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था/ स . आ. ५/ का .क . १५६ / ज्ञानदिप को - ऑप .के . सोसा. लि ./ २०१७/१३५७. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार, अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ 
अनुसार मालमत्ता , जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अ . क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हद्दा 
( २ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . सुनिल बाजीराव ढमाळ 

शाखा व्यवस्थापक वसूली अधिकारी 
विभागीय कार्यालय , 

खंडाळा . 
२ श्री. पांडुरंग विठोबा तरडेकर वरिष्ठ अधिकारी , वसुली अधिकारी 

कराड शाखा . 
३ श्री. दिलीप साहेबराव केंजळे अधिकारी, भांडूप शाखा __ वसुली अधिकारी 

मुंबई 
४ श्री . कृष्णदेव शंकर वाडकर अधिकारी , मेढा शाखा __ वसुली अधिकारी 

सातारा 
५ श्री . अनिल परशुराम पाटील अधिकारी , सांगली शाखा ___ वसुली अधिकारी 

सांगली 
६ श्री . दिपक यशवंत पवार अधिकारी , मलकापूर शाखा वसुली अधिकारी 

सातारा 


( ३ ) 


सातारा 


सातारा 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ५ - ११, २०१७/ आश्विन १३ - १९, शके १९३९ 


अटी . 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 


येतील . 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे 
कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 

(६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/ २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकामध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी 
लि ., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

(१३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ५ - ११, २०१७ / आश्विन १३ - १९ , शके १९३९ ९ 
(१४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून 
शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची 
जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय 
कोषागारात भरणा करावा . 
पुणे , 

सुनिल पवार, 
दिनांक १२ जुलै २०१७. 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था (पतसंस्था) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

अंतिम आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स . आ . ५ / औद्योगिक विकास ना . सह .पत / अंतिम आ ./ २०१७/ १३४० . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे औद्योगिक विकास नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , प्रेस्टिज कॉम्प्लेक्स, टेल्को रोड , एम . आय. डी . सी . ऑफीस समोर, चिंचवड , पुणे 
१९ ही संस्था, अंतिमरित्या अवसायनात घेऊन संस्थेचा कारभार गुंडाळणेसाठी श्री . बी . बी . कारंडे, लेखापरीक्षक श्रेणी- १, अधिन विशेष 
लेखापरीक्षक वर्ग-१, सहकारी संस्था (फिरते पथक ), पुणे यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक ११ जुलै २०१७ रोजी माझे सहीनिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 


सुनिल पवार , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 4th September 2017 . 

NOTIFICATION 


No. SPP- 3817/ 2392 / C . R. 216/ Desk- 14. — In exercise of the powers conferred by section 24 ( 8 ) 
Criminal Procedure Code and section 8 of Maharashtra Control of Organized Crime Act , 1999 
the Government of Maharashtra is hereby pleased to designate Adv . Shri Sanjay D . Londhe, 
Assistant Government Pleader and Adv . Shri Vinit A . Kulkarni, Assistant Government Pleader 
as Special Public Prosecutor to conduct the cases under M . C . O . C . Act before Sessions Court, 
Thane, with effect from date of notification until further orders . 


2 . Their appointments are strictly subject to the conditions of service laid down in the 
Maharashtra Law Officers ( Appointment , Conditions of Service and Remuneration) Rules , 1984 . 


3 . The Government reserves the right to revoke/modify /annual this order without assigning 
any reasons. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. V . CHAVAN, 
Section Officer . 


भाग एक ( म. उ. वि .) - २ 


१० 


महाराष्ट्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ५ - ११, २०१७/ आश्विन १३- १९ , शके १९३९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स. आ . ५ / का . क .१५६ / जनसहकार्य पत / २०१७/ १८५६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये जनसहकार्य सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता , 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ. क्र . अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
(१ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री. सतिश वसंतराव यादव व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

बृहन्मुंबई, रायगड, 

ठाणे, पुणे . 
अटी . 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे 
कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 

(६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र .१९४२/ २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकामध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ /प्र.क्र .२३१ /१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, जनसहकार्य सहकारी पतपेढी मर्यादित , 
मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


राजपत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ५-११, २०१७/ आश्विन १३ - १९ , शके १९३९ ११ 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

(१२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १३ ) वसली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून 
शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची 
जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय 
कोषागारात भरणा करावा . 


पुणे, 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१७ . 


ज्ञानदेव मुकणे, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 19th August 2017. 

NOTIFICATION 
No. SPP . 1016 /U . O .R .64/ D -XIV . - In exercise of the powers conferred by sub -section (8 ) of 
section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. II of 1974 ), the Government of 
Maharashtra hereby appoints Adv. Kalpana R. Chavan, Mumbai as “ Special Public Prosecutor " 
for conducting all the cases arising out of C .R .89/2013 registered at E . O . W ., C . B .- C .I. D ., Mumbai. 


2 . The revised fees and other charges of Adv . Avinash B . Avhad , Mumbai who has been 
already appointed as “ Special Public Prosecutor ” for conducting all the matters arising out of 
C . R . 89 / 2013 registered at E . O . W ., C . B .- C .I. D ., Mumbai vide earlier notification No. SPP . 1013 / 
A . S . 102/D - IV , dated 1st February 2014 shall be paid by Home Department according to the 
revised proposal approved by the Government. 


3. The fees and other charges of Adv. Kalpana R . Chavan , Special Public Prosecutor shall 
be paid by Home Department as per the proposal approved by the Government. 

4 . Their appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the 
Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 


5 . The Government reserves the right to revoke/modify /annual the order without assigning 
any reasons. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. V . CHAVAN, 
Section Officer. 


भाग एक ( म . उ.वि .) - २अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ५ - ११, २०१७/ आश्विन १३- १९, शके १९३९ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A3902(i)/2017 . — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are 
pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her names : 


( 3 ) 


Sr. No. Name and Designation 

Period 
( 1 ) 

( 2 ) 
1 . Smt. R . K . Thorat, 

Maternity leave for 180 days from 19th June 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 2017 to 15th December 2017 prefixing holiday 
and Judicial Magistrate , First Class, on 18th June 2017 with permission to leave 
Wai, Dist . Satara . 

headquarter from 17th June 2017 (A .O . H .) 

till 16th December 2017 ( B . O . H .) 
On return from leave Smt. R . K . Thorat will be reposted as 2nd Joint Civil Judge, Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class, Wai, Dist . Satara . 

ertificate under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that Smt. R . K . 
Thorat would have continued to officiate as 2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Wai, Dist. Satara had she not proceeded on leave during the above 
period . 

( ID) 
The Charge during the leave period of Smt. R . K . Thorat is kept with Shri J. G . Pande , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate, First Class , Wai, Dist. Satara . 


Bombay , 
dated 24th July 2017 . 


M . S . GUPTA 

Registrar 
( Insp . II ). 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A1203/ 2017 / 2585 . — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 9 
of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974 ), the High Court is pleased to appoint 
the following Assistant Session Judges as the Additional Sessions Judges to exercise jurisdiction 
in a Court of Sessions with immediate effect : 

NAME OF THE JUDICIAL OFFICER AND PRESENT POSTING 


Sr. No . 


1. 


Name of Judicial Officers 
Shri Ajit Nivruttirao Mare , 
Registrar, High Court, 
Appellate Side, Bombay . 
Shri Rahul Vasant Utpat, 
District Judge - 1 
and Assistant Sessions Judge , 
Bhoom , District Osmanabad . 


Bombay, 
dated 24th July 2017 . 


P . V . GANEDIWALA , 
Registrar General. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ५ - ११, २०१७/ आश्विन १३- १९ , शके १९३९ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A3902(i)/ 2017. — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are 
pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name : 


Sr. No. Name and Designation 

Period 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
Smt. A . B . Niware , 

. . Earned leave for 27 days from 3rd July 2017 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division to 29th July 2017 suffixing holiday on 
and Judicial Magistrate , First Class , 30th July 2017 with permission to leave 
Vaduj, Dist. Satara . 

headquarter in continuation of Maternity 
leave . 


a 


. 


On return from leave Smt. A . B . Niware , will be reposted as 2nd Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate, First Class , Vaduj, Dist. Satara. 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that Smt. A . B . 
Niware, would have continued to officiate as 2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Vaduj, Dist . Satara had she not proceeded on leave during the above 
period . 

( II) 
The Charge during the leave period of Smt. A . B . Niware , is kept with Shri M . B . Kudte , 
3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Vaduj, Dist. Satara . 


Bombay, 
dated 24th July 2017 . 


M . S . GUPTA , 

Registrar 
( Insp. II). 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

ORIGINAL SIDE 


Order 


No. P & E /PA /452 /2017 . — S /Shri Devendra Nandkumar Kale and Sudhir Pitambar Rane , 
Persoanal Assistants , working on the establishment of the High Court Bench at Aurangabad , 
whose services are spared on deputation are hereby appointed as “ Personal Assistant ” , on 
deputation basis on the establishment of the High Court, Original Side, Bombay , in the pay 
scale of PB - 3 Rs. 15 ,600 - 39 , 100 + Grade Pay Rs. 5 ,400 w . e. f. 4th July 2017 ( B . O . H .), until further 
orders. 


By order and in the name of the Hon ble the Chief Justice , 


Bombay , 
dated 5th July 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


भाग एक ( म .उ.वि .) - ३ 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ५ -११, २०१७/ आश्विन १३ -१९, शके १९३९ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A1202/2017 /Ambekar. — The Honourable Chief Justice and The Honourable Judges are 
pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against his name : 


Sr. No. Name and Designation 

Period 
( 1) ( 2 ) 

( 3 ) 
1 . Shri P . D . Ambekar 

. . Ex -post facto sanction to the Commuted leave 
Joint Director, Maharashtra Judicial for 12 days from 17th May 2017 to 28th May 
Academy & Indian Mediation Centre & 2017 with permission to leave headquarter 
Training Institute , Uttan , 

for attending Vipassana Course at the Global 
Bhayander (W .), Dist . Thane . 

Pagoda at Gorai Village , Borivali ( W .), 
Mumbai. 


On return from leave Shri P . D . Ambekar , was reposted as Joint Director, Maharashtra 
Judicial Academy and Indian Mediation Centre and Training Institute , Uttan , Bhayander ( W .), 
District Thane. 


Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981 that Shri P . 
D . Ambekar , would have continued to officiate as Joint Director, Maharashtra Judicial Academy 
and Indian Mediation Centre and Training Institute , Uttan , Bhayander ( W .), District Thane had 
he not proceeded on leave during the above period . 

(II) 
The Charge during the leave period of Shri P . D . Ambekar , was kept with Shri Sudhakar 
V . Yarlagadda , Additional Director, Maharashtra Judicial Academy and Indian Medication Centre 
and Training Institute , Uttan , Bhayander (W .), District Thane. 


Bombay , 
dated the 7th July 2017 . 


M . S . GUPTA , 

Registrar 
(Insp .II). 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A -3902/ 2017 / 2285 . — The High Court has been pleased to make the ranking of the Judicial 
Officers in the order as shown herein below : 


New Posting 


Name and present Posting 
Shri L . M . Pathan , 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhiwandi, District Thane. 
Shri R . A . Sawant , 
7th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhiwandi, District Thane. 


5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhiwandi, District Thane 
vice Shri Sachin B . Pawar resigned . 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Bhiwandi, District Thane. 
vice Shri L . M . Pathan . 


ulu , 


Bombay , 
dated the 3rd July 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ५ - ११, २०१७/ आश्विन १३- १९ , शके १९३९ 


संकीर्ण अधिसूचना 
THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No . A - 3902 /2017 / 2284 . — The High Court has been pleased to make the transfers and postings 
of the following Judicial Officers : 


Name and Present Posting 


New Posting 


9th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Ahmednagar 
vice Smt. P . N . Dhane. 


1. Smt. Ketaki M . Chavan 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Sangamner , District Ahmednagar . 
2 . Shri Prasad D . Kolekar 

11th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Ahmednagar . 
Shri A . D . Margode 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Mohadi, District Bhandara . 
Smt. Amreen M . Kasim 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Sakoli , District Bhandara . 


3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Sangamner , 
District Ahmednagar vice Smt. K . M . Chavan 
transferred . 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Lakhani, District 
Bhandara vice Smt. P . R . Pamnani. 


3 . 


Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Mohadi, 
District Bhandara 
vice Shri A . D . Margode transferred . 


II 


The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers as 
shown herein below : 


New Posting 
10th Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class , Ahmednagar 
vice Smt. J. P . Sarpate . 


Name and Present Posting 
1. Smt. P . N . Dhane 

9th Junior Civil Judge , Junior Division 
and Joint Magistrate, First Class, 

Ahmednagar . 
2 . Smt. J. P . Sarpate 

10th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Ahmednagar . 
3 . Smt. P . R . Pamnani 

Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Lakhani, 
District Bhandara . 


11th Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Ahmednagar 
vice Shri P . D . Kolekar transferred . 


Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Lakhani, 
District Bhandara . 


Bombay, 
dated 27th June 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


भाग एक ( म . उ.वि .)- ३अ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ५ - ११, २०१७/ आश्विन १३ - १९ , शके १९३९ 


नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 

कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ . 

अधिसूचना 
क्रमांक शासन निर्णय , कृषि व पदुम विभाग , क्रमांक आकृवि.३६१३ /प्र.क्र ७४ /१५- ओ, दिनांक १३ मे २०१३. - अन्वये खालील विवरणपत्रामध्ये 
नमूद अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र कृषि सेवा , गट- अ मधील पदावर नामनिर्देशनाने, त्यांनी सदर पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्यापासून दोन वर्षांच्या परिविक्षा 
कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती : 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचेनाव व पदनाम पदावर रुजू परिविक्षा कालावधी परिविक्षा दीर्घ मुदतीच्या 

दिनांक 

कालावधी तत्त्वावर गट - अ 
समाप्तीचा संवर्गात 
दिनांक नियुक्तीचा 


दिनांक 


२७ जून २०१५ 


श्री . महेश शिवाजी झेंडे, 
कृषि उप संचालक . 


२८ जून २०१५ 
( म. पू.) 


___ (३) (४ ) 
१६ मे २०१३ दिनांक १६ मे २०१३ ते 

दिनांक १५ मे २०१५ 
४३ दिवस अर्जित रजा 
त्यामुळे देय दिनांकास 
समाप्त न होता वाढवून 
दिनांक २७ जून २०१५ 
( म.नं .) रोजी समाप्त 
होतो . 


उपरोक्त अधिकाऱ्यांला राजपत्रित अधिकाऱ्यांकरिता विहित असलेली मराठी भाषा व हिंदी भाषा उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्यात आली असून 
त्यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांकरिता विहित केलेली विभागीय लेखा परीक्षा व संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे . त्यांचा परिविक्षा कालावधीतील 
गोपनीय अभिलेख व कामाचा मूल्यनिर्धारण अहवाल चांगला आहे. त्यांचेविरुद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी प्रस्तावित / प्रलंबित नाही . 

उपरोक्त अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधीवरील विवरणपत्रातील स्तंभ-(५ ) मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकाला समाप्त करण्यात येत असून 
त्यांची स्तंभ-(६ ) मध्ये नमूद दिनांकापासून महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट - अ पदावरील तात्पुरती स्थानापन्न नियुक्ती दीर्घ मुदतीच्या तत्त्वावर पुढे सुरू 
ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ. नि . साखरकर , 


कक्ष अधिकारी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION . 21- A . NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


